पदोन्नतीच्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
डॉ. नामदेव वि. राऊत, सहायक आयुक्त पश्युसंवर्धन 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २५०/पदुम-१ 
५वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- १८.०९.२०१९ 


वाचा :- शासन आदेश क्र.पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१,दि. ३१ जुले, २०१९. 

शासन आदेशा :- 

पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदावरुन सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे आदेशा दि. ३१.०७.२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर 
आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या डॉ. नामदेव वि. राऊत, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट अ) यांनी वैद्यकीय 
कारणास्तव त्यांच्या पदस्थापनेमध्ये बदल करण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने डॉ. नामदेव वि. राऊत, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन याच्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करुन आता 
त्यांची स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद रिक्त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ अधिकाऱ्याचे नांव दि. ३१.०७.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये | सुधारित पदस्थापनेचे पद. 

क्र. देण्यात आलेली पदस्थापना 

| a | 2 3 ee ee 

: . | डा. नामदेव वि. राऊत, सहायक आयुक्त पक्नुसंवर्धन, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, 
पशुधन विकास अधिकारी, । तालपसचि ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर ताळलपसचि रामटेक, जि. 
फिरता पशुवैद्यकीय नागपूर. 
दवाखाना काटोल, जि. 
नागपूर 


२. डॉ. राऊत यांनी वरील पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे,तसेच त्यांचा रुजू अहवाल 
शासनास d.shedmekhe@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१८१२०७२२८८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.18 12:14:49 +05'30' 
(दि.ज. शोडमेखे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती : 


मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,औंध ,पुणे-०७. 
सहआयुक्त WAS (मुख्यालय) पुणे. 

प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर. 

५. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन,पुणे. 

८. निवड नस्ती. 


oc Av AD -5 


